वैज्ञानिक अधिकारी, गट-ब संवर्गाची 
दिनांक ०१.०१.२०२२ ची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 

शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.०१/२०२२/आ(वर्ग-२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/कार्या-१२, 
दिनांक १३.०७.२०२१. 
२) शासन परिपत्रक समक्रमांक , दिनांक १८.०१.२०२२ 


-: परिपत्रक :- 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या सुचनांनुसार जलसंपदा विभागातील 
वैज्ञानिक अधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली. 
सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही आक्षेप असल्यास, त्याबाबत हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 
पंधरा दिवसांच्या आत लेखी स्वरुपात विहीत मार्गाने शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याबाबत सूचना 
देण्यात आल्या. 
२. त्यानुषंगाने उक्त तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीबाबत प्राप्त आक्षेप विचारात घेऊन वैज्ञानिक अधिकारी 
संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन 
राहून सोबत जोडलेल्या अनुक्रमे परिशिष्ट- अ अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. सदर अंतिम ज्येष्ठतासूची ही मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल व प्रलंबित विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मध्ये होणार्‍या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
४. सदरहू अंतिम ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरून महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 


वि हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ए/"/"/.॥89॥8/95५॥॥॥9.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०२१११५३८३६४२२७ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
BAPUSAHEB R 
SONAWANE 


(बा. रा. सोनवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत:- परिशिष्ट-अ 
प्रत- 
१. सचिव (लाक्षेवि)/सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.०१/२०२२/आ(वर्ग-२) 


२. 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे) 


३. मुख्य अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक 
४. उप सचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. उप सचिव (प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


६. अधीक्षक अभियंता व Gass, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे 


-“0 


. संबंधित वैज्ञानिक अधिकारी 


मार्फत- मुख्य अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक 


. कार्यासने:- आ(वर्ग-१/आ(संनि)/गोपनीय शाखा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


आ(वर्ग-२) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट-अ 
वैज्ञानिक अधिकारी ,गट-ब संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


वेतनश्रेणी : 5-१६ : ४४९००-१४२४०० 


नियुक्तीचा मार्ग 


पदोन्नती / 


नियुक्ती 
आदेशाचा 
दिनांक 


ज्येष्ठता दिनांक / 
ज्येष्ठतेचा मानीव 
दिनांक 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


शैक्षणिक अर्हता 


अभिप्राय 


श्रीमती चारूलता प्रमोद चौधरी 


८ 


०८-०५-२०१ 


३१-०१-२०३० 


एम.एस.सी. (पदार्थ 
विज्ञान) 


श्रीमती योगिता गंगाधर बागुल 


१०-०९-२०१ 


30-08-2033 


एम.एस.सी. (प्राणीशास्त्र) 


श्री. अजय प्रल्हाद खैरनार 


ही हि. 
a ae a i 3 


श्रीमती विद्या रामचंद्र घाणे 


जु 


श्री. ललित सुरेश पाटील 


१०-०९-२०१ 


०६-०६-२०१४ 


२६-०२-२०२१ 


३०-०९-२०४३ 


39-04-2023 


39-04-2088 


एम.एस.सी. (रसायनशास्त्र) 


३१-१०-२०३९ एम.एस.सी.(कृषि) 


एम.एस.सी.(रसायन) 


एम.एस.सी.(कृषि) 


